मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB )अर्थसहाय्य 
अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९८/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा: 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 

२५ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेबर, २०२२. 

५) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. मुग्रायो /२०२२/प्र.क्र.४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर, २०२२. 


१ 


— 


६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ५७ /2023, दिनांक ०४ जानेवारी,२०२३. 

७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १०५ /2023, दिनांक of जानेवारी,२०२३. 


८) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १३८/२०२३, दिनांक १० जानेवारी,२०२३. 


— 


मुख्य अभियंता GAIA), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३०६ /2023, दिनांक Qo जानेवारी,२०२३. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य अंतर्गत 
नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नतीकरण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्या किंमतीस 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


९ 


— 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र. ९८/बांधकाम-४ 


अ.क्र. | तालुका | पॅकेज क्रमांक प्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वषे 
(कि.मी) | अंदाजित रक्‍कम | नियमित देखभाल व 
(रू.लक्ष) दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍कम (रू. लक्ष) 
नांदेड ADB-NDD- | रा.मा.--६१ ते सायाळधानोरा रस्ता 
El ५.६५० 493.24 33.38 
(I)-09 
. ae रामा 244 दापऱोड ते मोकलेवाडी - क ता तह 7 
ADB-NDD- धनगरवाडी रस्ता : a न 
—_ (II)-02 राममा-५० ते पानळोवडी-नेहरुनगर 
३ कंधार ee ६.८०० ५८१.५१ ३२.२६ 
रस्ता 
ळा प्रजिमा ४१ ते विळेगाव थडी 
| धर्माबाद Poa सत्ता ४.०२० ३४४.२२ २८.२० 
ADB-NDD- मोकळी रस्ता 
, सता (॥॥-०३ राममा-१६१(नायगावोते vue मकता ses 
र बेटकबिलोली-मुस्तापुर रस्ता st a 
नि बिलोली राम मा १६१ ते चीटमोगरा रस्ता ३.८२० २६२.०३ २१.८४ 
ADB-NDD- प्रजिमा ७२ ते सोमुर रमतापूर ९.८०० ७८७.०५ ४१.६३ 
७ देगलूर (॥0-०४ बिजल वाडी पासून तालुका सीमा 
पर्यंत रस्ता 
F co ADB-NDD- | राममा -१६१ ते समंदरवाडी जांभळी ५.४८० ३६७.०२ २२.१७ 
(॥-०५ ते तालुका सीमा रस्ता 
| प्ररामा-१६(अंबुलगा) ते वाखरड- ८. ७०७.४७ ४९.५ 
९ कंधार ea 'g Aa २०० ० ९.५६ 
मुंडेवाडी रस्ता 
ADB-NDD- ani aan saa 
१० | ग्य -१६१ ५ ते खतगाव देगाव ८.४६० ६८६.०६ ३४.९४ 
०! न टि पर्यंत 
मुखेड परतपूर राममा ६३ पर्यंत रस्ता 
हिं न राममा -६3 ते बामणी रामवाडी ६.९८० ४५६.६७ २८.८३ 
रस्ता 
=e प्रजिमा -१३ (आष्टी) येवली तांडा 
१२ हदगाव वा ८.१५० ६९९.५६ ४८.०८ 
ADB-NDD- रस्ता 
हिमायत (Il)- ०७ राममा -१६१ अते सरसम 
१३ नगर दाजी रा १२.२२५ १०५५.२० ५७.७९ 
नगर दरेसरसम वाशी रस्ता 
रा.म.मा.१६१ (गोंडवडसा) ते भोरड 
१8 ze 8.340 334.08 १८.३५ 
रस्ता 
नाहर ADB-NDD- =" aaa ae 
" माहूर ee .म.मा.१६१ (गोंडवडसा) ते नायक मता गा वां 
वाडी रस्ता । | | 
१६ प्र.जि.मा.-२ते करंजी भगवती रस्ता २.७९० २६६.६४ १४.५६ 
१७ जलधारा ते नांदगाव तांडा रस्ता ४.००० ३४०.२७ १६.९९ 
फणा ADB NDD- = नागापूर कोलमखेडा 
किनवट .मा. २६७ ते नागापूर कोलमखेडा ६.७०० 
१८ (॥-०९ च्या ४५३.३३ २८.४६ 
रस्ता 
एकूण १८ कामे ११७.०४५ ९६२१.८६ ५६६.६४ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीणरस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र. ९८/बांधकाम-४ 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि. २५.१०.२०१८ अन्वये तसेच शासन पत्र क्रमांक 
मुग्रायो-२०१९/ प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोनत्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरीदेण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


iii) 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवर्‌यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत YAS करण्यात 
यावी. 


तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 


प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दरपृथःकरण / 
रक्‍कम /दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळइत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याचीखातरजमाकरावी. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र. ९८/बांधकाम-४ 


vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


9) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHA तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यीत प्रकल्प 
(०२) (०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प 
(बाहयहिस्सा ७०% ) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८” तसेच राज्य 
हिस्सा लेखाशिर्ष-(०२) (०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी-५०५४ ५३०४” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५५२२९१२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 18:01:59 +05'30' 
(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा. विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३ /प्र.क्र. ९८/बांधकाम-४ 


८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नांदेड. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नांदेड. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ५पैकी५ 


